महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 
अंतर्गत १२.५ सें.मी. X २५ से.मी. पिशवीत रोपे २० 
सें.मी. X ३० सें.मी. पिशवीत स्थानांतरीत करण्याचे 
रोपवाटिकेचे तांत्रिक व आर्थिक मापदंडास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग) 
शासन निर्णय क्रमांक मग्रारो-२०१८/प्र.क्र.५१/मग्रारो-१ 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक : २९ मे, २०१८ 


) महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ (दिनांक ६ ऑगस्ट, २०१४ पर्यंत सुधारित) 

) शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१० / प्र.क्र.३५ / रोहयो-१, दिनांक-०९ डिसेंबर, २०१० 

) शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०११ / प्र.क्र.२८ / रोहयो-१, दिनांक-१० मे, २०११ 

) शासन परिपत्रक क्र. मग्रारो-२०११ / प्र.क्र.८५ / रोहयो-१, दिनांक-०३ नोव्हेंबर, २०११ 
५) केंद्र शासनाचे मास्टर सर्क्यूलर (२०१६-१७), दिनांक-०१ एप्रिल, २०१६ 

) 

) 

) 

) 


शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१६ / प्र.क्र.४०/ रोहयो-१, दिनांक-०१ एप्रिल, २०१६ 
शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१६ / प्र.क्र.१०३ / रोहयो-१, दिनांक-२९ सप्टेंबर, २०१६ 
८) केंद्र शासन राजपत्र क्र. 8.0.१४०६ (8, दि.२८ मार्च, २०१८ 

९) महसूल व वन विभागाचा दि.०६ एप्रिळ, २०१८ चा प्रस्ताव 


प्रस्तावना :- 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत रोपवाटिका तयार करताना लहान रोपे 


१२.५ सें.मी. X २५ से.मी. व उंच रोपे २५ सें.मी. X Yo सें.मी. आकाराच्या पिडावीत तयार करण्याबाबतच्या 


तांत्रिक व आर्थिक सुधारित मापदंडास संदर्भाधिन दि. २९ सप्टेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 


प्रदान करण्यात आलेली आहे. 


२. वन विभागामार्फत ५० कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमाअंतर्गत सन २०१८ मध्ये १३ कोटी व सन २०१९ 


मध्ये ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचे अनुषंगाने ४६ कोटी रोपे निर्मिती करावयाची आहे. सदरहू रोपे निर्मिती 


करिता २५ सें.मी. X ४० सें.मी. आकाराच्या पिठावीत स्थानांतरीत करण्याकरिता रोपवाटीकेत जास्त 


क्षेत्राची आवश्‍यकता राहील तसेच त्या ठिकाणी पाणी व रोपवाटीकेकरिता आवश्‍यक असलेल्या इतर 


बाबींची पूर्तता होणे आवश्‍यक राहील व अशा रोपवाटीकेस योग्य जागा सर्व ठिकाणी उपलब्ध होणे शक्‍य 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र.५१/मग्रारो-१ 


होणार नाही. सदर बाब लक्षात घेऊन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत १२.५ सें.मी. 


X २५ सें.मी. पिशवीतील रोपे २० सें.मी. X ३० सें.मी. पिशवीत स्थानांतरीत करण्याचे नमूना अंदाजपत्रक 


वन विभागामार्फत तयार करून सदर नमूना अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याबाबत वन विभागाने प्रस्ताव 


सादर केला आहे. 


३. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने संदर्भाधिन दि.२८ मार्च, 


२०१८ च्या राजपत्रान्वये महाराष्ट्र राज्याकरिता दि. ११ एप्रिल, २०१८ पासून spares मजुरीचा दर 


%.203/- प्रतिदिन निश्चित os आहे. 


४. उपरोक्तवस्तुस्थिती विचारात घेवून शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत लहान रोपवाटीका भाग-१ मधील 
१२.५ सें.मी. ५ २५ सें.मी. पिशवीतील रोपे उंच रोपे रोपवाटीका भाग-२ मधील २० सें.मी. X ३० सें.मी. 


पिठठावीत स्थानांतरीत करण्याच्या तांत्रिक व आर्थिक मापदंडास पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(सविस्तर दरपत्रक परिशिष्ट-अ (रोपवाटीका भाग-२) सोबत जोडण्यात येत आहे.) 


परिशिष्ट-अ रोपवाटीका 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र अंतर्गत 
बाब रोवपवाटीका भाग-२ (१०००) रोपांसाठी 
(मजूरीचा दर रू.२०३/- प्रतिदिन प्रमाणे) 
रोपाचा प्रकार रोपे तयार करण्यासाठी fara | साहित्य व मजूरीसह रोप तयार 
आकारमान करण्याचा खर्च (रूपये) 
उंच रोपे रोपवाटिका ae 
oo i 39,682.02 म्हणजेच 
-२ (कालावधी ९ 20,00X30,00 सें.मी. प प 
वी रूपये ३१.८९ ( 


२. सदर कार्यक्रम राबविताना वर नमूद शासन निर्णय दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१८ मधील अटी व शर्ती 


लागू राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र.५१/मग्रारो-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०१८०५२९१५४४२४३०१६ असा आहे. सदरआदेश डिजिटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dr. Pramod Sopan Shinde 

[ e fa mM (0 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=86df3b89584863ae1 14ab9dcc19318acf0e1e9471 


Sopan Shinde काक" 
( डॉ. प्रमोद शिंदे) 
उप सचिव (रोहयो) 
प्रत :- 
१ 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई -३२ 

) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२ 
) सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 

) सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


oc 


o~ 
ae 


मा. मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई -32 
सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 
आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा आयुक्तालय, नागपूर 
१०) आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई -३२ (प्रसिध्दिकरिता) 
१२) जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगरे वगळून) सर्व 
१३) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नागपूर 
१४)संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे 
१५) संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, पुणे 
) 
) 
) 
) 
) 


-८४) 


&. 


८ 


vo 


१६) संचालक, फलोत्पादन, पुणे 

१७) संचालक, सामाजिक वनीकरण, पुणे 

१८)संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

१९) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
20) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र.५१/मग्रारो-१ 


२१) सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (मुंबई व मुंबई 
उपनगरे वगळून) सर्व 

२२) सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), जिल्हाधिकारी कार्यालय. 

२३) सर्व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

२४)सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

२५) मुख्य अभियंता, लघुपाटबंधारे, (स्थानिक स्तर) विभाग पुणे 
) 
) 
) 


२६) ba अधिकारी, संग्राम कक्ष, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
२७) (महाऑनलाईनवर प्रसिध्दीसाठी) 
२८)सारसंग्रह रोहयो - १ / निवडनस्ती (रोहयो-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


yo 


शासन निर्णय क्रमांक Tt -20%C FF, TER ge) चे 
पाराशष्ठ शा til 


रापवाटाका ArT 
पॉलिथिन पिशवीतील (20 BALK So से.मी. आकाराचे ) रोपे तयार करणे 
(कालावधी ९ महिने) 
दैनंदिनी मजुरीचा दर रुपये २०३,०० 
| दऱ्या 
aaa —————— Be z= aa 


F २० WA. yoo ter सर १७३७.५० १७३७.५० 
पॉलिथिन Meret er रू.१३९/- प्रति किलो दराने (१२.५० ee ee काग 
रोपवाटोके पयंत वाहतूळ खर्चासह (प्रति किलो ८० पिशव्या । 

ग्वाट : - : र्ट १८३०० २०१७.०० 


TRG, बाळू (२:१:१) पुरथठा व रोपवाटीके पर्ये 
बाहतृक करणे, मातो १.९, शेणखत ०,९५८ वाळू ०.९५ ध.मी, मिळून 
३.८ घ.मो. प्रति tooo पिशव्या, माती रू. ५४८/- प्रति घ.मी. शेणशत 

वाळू चाप 


शि 


०६.०० 


hell 
Saal Eat ७ Gaal 


हे Das a ilies की 


